राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त, मुंबई व राज्य सेवा हक्‍क 
आयुक्त, कोकण महसुली विभाग या पदाचा “अतिरिक्त 
कार्यभार” सोपविण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : आरटीएस-२०२२/प्र.क्र.०८/लो.दि.कक्ष 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा :- १) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम,२०१५ 
२) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.आरटीएस-२०१७/प्र.क्र.३५/१८(र.व का.) 
दि.२८.०२.२०१७ 
3) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्र.आरटीएस-२०२१/प्र.क्र.२१५/लो.दि.कक्ष, 
दि.२२/०४/२०२१ 


शासन आदेश :- 


राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्‍त या पदावर कार्यरत असलेले श्री.स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या वयाची ६५ 
वर्षे दि.२५ जानेवारी, २०२२ रोजी पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या कलम १४ 
(9) मधील तरतूदीनुसार त्यांचा सदर पदावरील कार्यकाळ दि.२५ जानेवारी, 2022 (म.नं.) रोजी संपुष्टात 
आला आहे. परिणामी राज्य मुख्य सेवा हक्‍क आयुक्त हे पद रिक्‍त झाले आहे. सदर पदावर नियमित नियुक्‍ती 
होईपर्यंत राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्‍त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार, राज्य सेवा हक्क आयुक्त, पुणे या 
पदावर कार्यरत असलेले श्री.दिलीप मोहनराव शिंदे यांचेकडे दि.२१ फेब्रुवारी, २०२२ रोजी पासून पुढील 
आदेझापर्यंत सोपविण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


२. राज्य सेवा हक्क आयुक्‍त, कोकण महसुली विभाग हे पद दिनांक २२ एप्रिल, 2029 (म.नं.) पासून 
रिक्‍त झाले असल्याने सदर रिक्‍त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार राज्य सेवा हक्क आयुक्‍त, नागपूर महसूली 
विभाग या पदावर कार्यरत असलेले श्री.अभय बुध्ददेव यावलकर यांचेकडे दि.२१ फेब्रुवारी, २०२२ रोजी 
पासून पुढील आदेझापर्यंत सोपविण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 

३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या wwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०२२४१५१६३७३३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. JANA JIVA 
VALVI 


(ज. जि. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. मा.राज्यपाल, यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.उपमुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, (विधानसभा),महाराष्ट्र विधानमंडळ, विधानभवन, मुंबई 
५. मा.राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 


शासन SST क्रमांकः आरटीएस-२०२२/प्र.क्र.०८/लो.दि.कक्ष 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय,मुंबई 

सर्व अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०. राज्य सेवा हक्क आयुक्‍त, नाशिक/नागपूर/पुणे/अमरावती/औरंगाबाद ( राज्य मुख्य सेवा हक्‍क 
आयुक्त कार्यालयामार्फत) 

११. सर्व विभागीय आयुक्‍त (महसूल), महाराष्ट्र राज्य. 

१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई. 

१३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई. 

१४. उप सचिव, राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्‍त यांचे कार्यालय, मुंबई. 

१५. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१६. निवड नस्ती (लो.दि.कक्ष). 


eon ७ MH 


पृष्ठ २ पैकी २ 


